पोलीस दलाकरिता शासकीय निवासस्थानांचे 
चटई क्षेत्रफळ निश्चित करणे आणि आदर्श 
आराखड्यास मान्यता देणे यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए ०११६/ प्र.क्र.२३/ पोल-७ 
२रा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०१६ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. बीडीजी- २००३/ सीआर १७१/ इमारती १, 
दिनांक २ जून २००४. 
२) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांचे पत्र क्र. 
PHC/TB/ CARPET AREA/ १२६४/ २०१६, दि. २६ एप्रिल, २०१६. 
३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ मर्या. यांचे पत्र क्र. PHC/ Carpet Area/ ३५८२/ २०१६, दि. २९.११.२०१६. 


प्रस्तावना - 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता 
शासकीय निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ विहीत करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने दि.१५.०२.२००७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये पोलीस अधिकारी/ 
कर्मचार्‍यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांसाठी पद, वेतन निहाय अनुज्ञेय चटई क्षेत्रफळ निश्चित 
केलेले आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रस्तुत शासन निर्णय व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचे 
परिपत्रक निर्गमित होऊन बराच कालावधी झाला आहे. 

पोलीसासांठी सध्या असलेली शासकीय निवासस्थाने कमी चटई क्षेत्रफळाची असल्याने 
निवासस्थानांच्या क्षेत्रफळामध्ये वाढ करण्याबाबत पोलीस विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून 
वेळोवेळी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सन्माननीय विधानसभा /विधान परिषद सदस्यांनीही यासंदर्भात 
उपस्थित केलेल्या विधीमंडळ कामकाजामध्ये सदर बाब अधोरेखीत करण्यात आली आहे . 

या अनुषंगाने पोळीस कर्मचाऱ्यांकरिता शासकीय निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ निश्चित करण्याबाबत 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांनी संदर्भ क्र. २ व 
महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांनी 
संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर बाबी विचारात घेता पोलीस दलातील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता शासकीय निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए 099§/ प्र.क्र.२३/ पोल-७ 


शासन निर्णय - 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या VATA सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी पद व वेतन आधारीत, शासकीय 


निवासस्थानांचे पुढीलप्रमाणे अनुज्ञेय चटई क्षेत्रफळ निश्चित करण्यास, याव्दारे, मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम वेतनमान(५ व्या | अनुज्ञेय | प्रकार 
आयोगाप्रमाणे) चटई 
क्षेत्रफळ 
(चौ.मी.) 
ae चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | रु. ३०५०-४५९० | रु. ४४०० पर्यंत ४० st 
रु. ३८२० 
२ पोलीस शिपाई रु. ४०००-६०००  । रु. ४४०१ ते ८००० *५० शि 
पोलीस नाईक सरासरी 
रु. ५००० 
३ हवालदार रु. ४०००-६००० रु. ४४०१ ते ८००० *५० त 
सरासरी 
रु. ५००० 
४ सहायक पोलीस उप- | रु. ४५००-७००० |. ४४०१ ते ८००० | *५० शं 
निरीक्षक सरासरी 
रु. ५७५० 
षु पोलीस उप-निरीक्षक | रु. ५५००-९००० | रु. ४४०१ ते ८००० | *4o शि 
सरासरी 
रु. ७२५० 
६ सहायक पोलीस | रु. ६५००-१०५०० |B, ८००१ ते १०५०० । go षि 
निरीक्षक सरासरी 
रु. ८५०० 
७ पोलीस निरीक्षक रु. ७४५०-११५०० । रु. ८००१ ते १०५०० | ६० a 
सरासरी 
रु. ९२५० 
८ सहायक पोलीस | रु. ८०००-१३५०० | रु. १०५०१ ते १५८५० | Lo IV 
आयुकक्‍्त/ उप- | सरासरी 
विभागीय पोलीस | रु. १०७५० 
अधिकारी 
९ | कनिष्ठ वेतन (Junior | रु. ८०००-१३५०० | रु. १०५०१ ते १५८५० | ८० IV 
Scale) अपर पोलीस | सरासरी 
अधीक्षक रु. १०७५० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए ०११६/ प्र.क्र.२३/ पोल-७ 


अ.क्र पदनाम वेतनमान(५ व्या शि य प्रकार 
आयोगाप्रमाणे) चटई 
क्षेत्रफळ 
(चौ.मी.) 
हिं अर्धश्रेणी वेतन (Time | रु. १००००-१५२०० | रु. १०५०१ ते १५८५० | ८० IV 
Scale) पोलीस | सरासरी 
अधीक्षक रु.१२६०० 
ह्‌ कनिष्ठ विकास श्रेणी । रु. १२०००-१६५०० | रु. १०५०१ ते १५८५० । Lo IV 


(Junior Advance सरासरी 
Grade) पोलीस | र.१४२५० 
अधीक्षक 
१२ । समादेशक, रु. १४३००-२०००० | रु. १६५०१ ते १८४०० | १४० V 
पोलीस अधीक्षक, | सरासरी 
निवड श्रेणी पोलीस | रु.१६३०० 


अधीक्षक 
१३ । उप पोलीस | रु. १६४००-२०४०० | रु. १६५०१ ते १८४०० | १४० V 
महानिरीक्षक सरासरी 
रु.१८२०० 
विशेष पोलीस | रु. १८४००-२२४०० | रु. १८४०१ व अधिक | १८० VI 
१४ | महानिरीक्षक सरासरी 
रु.२०४०० 
अतिरिक्त पोलीस | रु. २२४००-२३४५० | रु. १८४०१ व अधिक | १८० VI 
महासंचालक सरासरी 
१५ रु.२३४५० 
US महासंचालक | रु. २४०५०-२६००० | रु. १८४०१ व अधिक | १८० VI 
१६ सरासरी 
रु.२५०२५ 


* मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यां जिल्ह्यांकरिता सदनिकेचा प्रकार ॥ (Type Il) साठी चटई क्षेत्रफळ vy चौ.मि. इतके 
राहील. 


तसेच, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या आदर्श आराखडयास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. उक्त 
आराखड्यानुसार वरीलप्रमाणे अनुज्ञेय चटई क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात येत आहे. त्या नुसार 
सदनिकांचे बांधकाम क्षेत्रफळ (built up area) ठरवण्यात येईल. इमारतीतील जिन्यांची/ पायर्‍यांची व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


SIR निर्णय क्रमांकः आरएसए ०११६/ प्र.क्र.२३/ पोल-७ 


उदवाहनांची संख्या, जिन्याच्या व्हरांडयाचे क्षेत्रफळ व उदवाहनाच्या आतील क्षेत्रफळ इत्यादी बाबी या 
संदर्भातील नगररचना विकास नियंत्रण नियमावलळीवर आधारित असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२२०१७०१३५५८२९ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


र DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Wa p Nn | ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582 


G a | 30 rs e £9b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
(0 p cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2016.12.20 17:05:14 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (नगर विकास-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (नगर विकास-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, वरळी, मुंबई. 
१२.सर्व अपर पोलीस महासंचालक. 
१३.अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
१५.सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
१६.सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 


प्रत:- निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


